शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर विकास 
कामाच्या नावात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.२/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. ०२ फेब्रुवारी, २०२२३ 


संदर्भ-१.शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. नाक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८१/का.९, 
दि.३१/०३/२०२२ 
२.शासन पत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. अविवि-२०२२/प्र.क्र.१०९/का-९, 
दिनांक-०२/१२/२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक - 

राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
शासन निर्णय दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट अ मध्ये जळगाव जिल्ह्याकरीता अ.क्र.८ - क्र.५८ येथे 
खालीलप्रमाणे विकास काम मंजूर करण्यात आलेले आहे. 


अ.क्र जिल्हा म.न.पा/ क्र. | कामाचे नांव मंजूर निधी 
न.पा./ न.प. (रूपये लाखात) 
८ जळगाव एरंडोल ५८ | एरंडोल येथील अल्पसंख्याक ५०.०० 
वस्तीमध्ये विविध विकास कामे करणे 
एकूण ५०.०० 


२. उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णय दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट अ मध्ये अ.क्र.८ - क्र.५८ येथील 
मंजूर विकास कामाच्या नावात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ.क्र | जिल्हा म. न.पा/ क्र. । कामाचे नांव मंजूर निधी (रूपये 
न.पा./ न.प. लाखात) 
८ जळगाव पारोळा 7 पारोळा शहरातील PSaples Sit बाबा १०.०० 
दर्गा येथे आर. ओ. प्रणाली कार्यान्वित 
करणे. 
एरंडोल २ | एरंडोल शहरातील दर्गा अली मशिद १०.०० 
नगरपालिकेजवळ येथे आर ओ.प्रणाली 
कार्यान्वित करणे. 
पारोळा ३ | पारोळा शाहरातील कुरेशी मोह्ल्ला १०.०० 
मशिद येथे आर ओ.प्रणाली कार्यान्वित 
करणे. 
एरंडोल ४ | एरंडोल शाहरातील बेलदार मोहल्ला १०.०० 
मशिद जवळ येथे आर ओ.प्रणाली 
कार्यान्वित करणे. 
पारोळा ५ | पारोळा शाहरातील बडा मोहल्ला मशिद १०.०० 
येथे आर ओ.प्रणाली कार्यान्वित करणे. 
एकूण ५०.०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.२/का-९ 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी तात्काळ आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 
oe. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०२०२१५३९०७७३१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SARANGKUMAR घळ 
VASANTRAO PATIL = 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 
५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. संबंधित जिल्हाधिकारी 
९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


